वर्ष ४ थे, अंक क्र.११९ 


यजमान संपादिका : संपर्क : 


भारती सरमळकर (मुंबई) ई साहित्य प्रतिष्ठान 

नाऱमन जी ११०२, ईटर्निटी, मॅरेथॉन चौक 

: संपादक मंडळ : ही... द ठाणे - ४००६०४ 
शे र 

सोनाली घाटपांडे (पुणे) २०९२९५१०२७ 

सचिन काकडे (मुंबई) हा अंक विनामुल्य मिळण्यासाठी 


तसेच सूचना, अभिप्राय व 
प्रतिक्रियांसाठी 
॥९[91९५॥॥३/९९(0४2॥॥3॥॥.€0॥) 


स्वप्ना कोल्हे (नाशिक) 
शशीकांत रणावरे (ठाणे) 


अकांतील सर्व छायाचित्रे 
जुजल 


(हक्क आणि अधिकार) 


सर्व हक्क त्या त्या कवींच्या स्वाधीन . 
यातील कोणत्याही कवितेचे पुनर्मुद्रण 
किंवा प्रकाशन करण्यापुर्वी त्या त्या 
कवीची लेखी परवानगी 
घेणे आवश्यक आहे. 


मांडणी व सजावट 


भारती सरमळकर 
लास्ट वेंच डिझार्डन्स 


यश». 
ऱ्य क 


गती 


७७ राणी १99 


(बुद्धिबळाच्या पटावरील एक शोकांतिका) 


तुला काळजाशी घेऊन 

मी शंभर वेळा 

सांगितलं होतं तुला 

की तुझी जागा तू सोडू नकोस, 
कधी सोडलीच तर 

तिरपी जाऊ नकोस, 

जरी तिरपं जाण्याची मुभा 
दिली आहे तुला विधात्यातं. 
पण अखेर डाव असा पडला 
की तिरप्या रेषेत 

दूरवर उभ्या असलेल्या 

बेसावध बिशपला 

घायाळ करण्याची प्राणांतिक उबळ 
तुला आली; 

आणि अविचाराच्या दुर्दम गतीने 
तू धावून गेलीस तुफानासारखी 
त्या महंताच्या असावधपणाव्र, 
सहजतेनं त्याची हत्या करुन्‌ 
उभी राहिलीस 

त्याच्या रिकाम्या जागेवर 
विजयाचं विषारी हास्य 

हवेवर पेरीत... 


र 6, (रक्षा 


तुझ्या हास्यातील उन्माद 
पटावर ओघळून पडण्यापूर्वीच्‌ 
- तुला कळलंच नाही - 

एक॒ क्षुद्र प्यादं 

पुढे सरसावलं 

इत्र दोत्‌ प्याद्यांच्या जोरात, 
आणि तुझ्या आरस्पानी गळ्यावर 
त्याने भिरकावला 

एक भीषण दयाहीन फास 
आपल्या असंस्कृत मूल्यहीन 
सामर्थ्याचा. 

आता विफल आहे अभागिनी, 


तुझं साँदर्य 

तुझं सिंहासन 

तुझ्या पदक्षेपात गुंतलेली 
माझी अपेक्षाही. 

तीन प्याद्यांती चिरडलेलं 
तुझं शव 


पडणार आहे प्राभूतपणातं 
त्या अटळ खोक्यामध्ये 

तू मारलेल्या 

बिशपच्या शवाव्र. 


वि. वा. शिरवाडकर (कुसुमाग्रज) 


“कटलिस्ट” 0, ४रक्षा 
डावाच्या शेवटी 
आपल्या जीवनपटाकडे वळून पहाताना 
म्हाता-या प्याद्याला 
दिसली अनेक प्यादी, 
घायाळ होवून पडलेली 
अनेक हत्ती, उंट, घोडे... 
पटाच्या बाहेर, 
गाडलेले, जाळलेले, तिरडीवर बांधलेले... 
वजीर बनण्यासाठी...झपाटूत 
मागे न पाहता धावत सुटलेला तो, 
आज वजीर झाल्यावर..भात आल्यावर 
मागे वळून पहातो त्र.... 


स्वतःच्या राजाने तुच्छ प्याद्यांसमोर कधीच शरणागती पत्करलेली 
वजीर बनण्याच्या वेडापायी, 
तिरप्या चाली करत, 
शेवटाला पोहोचलेला तो म्हातारा वजीर 
उपयोगी पडला फक्त.... 


हारलेल्या गुणतक्त्यात, दोन गुणांची वाढ करायला 


शंतनू चंद्रावे - नाशिक 


0॥113॥00१[॥086.50(082॥१91।.९0॥) 


४ 
अ. 


७ बुद्धिबळ ११ 


दिव्यत्वाच्या अथांग 
प्रवाहाने स्तंभित 
माझ्यातल्या 

अजेय कळकमिन्न भितीनी 
या शुभ्र वाळवंटात घरं केली 
तेव्हापासुत..... 
माइ्यासमोरचा 

हा तळ बदलून गेला आहे 
अवकाशभेदी मंत्रांगणास 
या शुभ्र कळपाची 
नतमस्तकशी आरंभचाल... 
अन पुढल्या प्रत्येक 
आजेआधी माझीच... 

शुद्ध समाधी... 


| (वो 


सगळंच उधळलं 

मघाच्या धुळीत माजल्या 
अजाण भयाणतेने 

विझल्या शुभ्र दिव्यांची 

रांग वाढत गेली... 

वाढत चाललीये 

काही पडल्या काळोखाच्या 
भीतींची वेस 

त्यांच्या अखंड बेहोष सावल्यात 
एका लंगड्या शुभ्र घोड्यासह 
शांत उभा 

चित्त ठेचाळला “राजा 

डाव तसाच ठेवुन 

निघताना म्हणतो 


हा असा डाव एकट्याने खेळु त्ये 
हरता येत नाही........ 


सचिन काकडे - मुंबई 


५.५.॥९१॥९७५९(68४॥१91॥.0010 


“माझे जगणे” 


माझे जगणे त्यांच्या हाती होते जेव्हां 
एका सरळ रेषेतच जगणे, तेव्हां 

नाही वळण कुठेही, पुढे जातंच रहायचे 
सरळमार्गी असावे, म्हणायचे 

बंडखोर मन माझे, बंड करुन उठायचे 
काटकोनात वळ म्हणायचे 


माझे जगणे माझ्या हाती आले तेव्हां 
सरळ जाऊन काटकोनात वळणे 
कधी डावीकडे, कधी उजवीकडे 

असे बरेच चौकोन करणे 

त्या चौकोनांमध्ये फिरत राहणे 

त्यात रंगही भरणे, काळे...पांढरे..!! 


सांगट्याही जमविल्या, 
काळ्या...पांढ-या... 

डाव टाकला बुद्धिबळाचा, 

आणि त्या चौकटित्‌ राहुन 

खेळत राहिले, बुद्धि..आणि बळ, 
असेच काहीसे करीत होते 


ऱ्क 


र का 
1 


पण रेषा सरळ पडेना 

काटकोनात वळण घेईना 

आडवी तिडवी, तिरपी, वर, खाली 
कशीही रेषा जावू लागली 

नागमोडी फिरु लागली 

काय करावे कळेना, काहीच सुचेता 


एका टप्प्यावर जीवन येऊन थडकले 
जीवनपटात डोकावून पाहिले 

चकित मी विस्मित की हो झाले 

अहाहा... किती सुंदर हे चित्र चितारले...!! 
रंग अनेक, फुले झाडे, पक्षीही 

तळी, सरोवर, नदी, समुद्रही 

आणखीही बरेच काही, बरेच काही.. 


वर्णन काय अन्‌ किती करु मी...! 
तरीही बरेच काही राहुनही गेले, 
बकुळीचे रोप लावायचे राहून गेले 
विमान चितारयचे राहून गेले 

स्वर्गास जावे म्हणते विमानात बसून 
जाताना बकुळीचा सुवास मागे ठेवून !! 


रजनी अरणकल्ले - पुणे 


()|१101.3॥/3111९0॥6€(0४2॥1311.00॥) 


व. 
>... 


“बेचिराख” | का 


त्याच्या बेभात आवेगाच्या वर्षावातुन्‌ 
ओसंडणारा्‌ 
प्रमीच्च तुप्ततेचा एक स्वर्गीय स्पर्श, 
तिच्या दमलेल्या श्वासातुत ओघळून 
तिच्या पापण्यांवर रेंगाळताना 
तिला बेचिराख करुन गेला.... 


तिच्या कणाकणातुन झिरपणा-या 
कस्तुरीगंधानं 
आधिच वतिष्प्रभ झालेला तो, 
तिच्या डोळ्यावर चढलेला बेपर्वा कॅफ पाहून 
स्तिमितच झाला.... 


तिच्या हरण्यामुळे... 
आज तो जिकुनही हरला होता... 
त्याच्या जिकण्यामुळे... 
आज ती हरुनही जिंकली होती....! 


धुंद रवी - पुणे 


०१॥॥॥१॥-॥॥९८॥५॥-:॥११॥॥ 


७७ ठ्तात। खरं माड. ११ 

काही खरं नाही 
“कविता पोस्टिंग आज रात्री १२ वाजेपर्यंत आहे.... 
त्यानंतर अंकाचे काम सुरु होईल” 
च्यायला...आता?...जमेल?...होईल का? 


शब्दांचा गदारोळ.... 

य॒मकांची जाळपोळ.... 

वर कामाचा घोळ.... 
च्यायला...आता?...जमेल?...होईल का? 


आठ तोकरांवा कामाची किल्ली द्यायची 
व्र एकुलत्या साहेबाला टूल्ली द्यायची 
मग फरफटत कवितेला दिल्ली न्यायची 


च्यायला...आता?...जमेल?...होईल का? 
काही नाही..रोजचंच साला 


या काडत वेळेशी काळे-पांढरे करत.. 


वाट पाहत्या सर्वसमावेशक, मत्‌मर्जी राणीला डावलत्‌ 


दोन सरळमार्गी पिल्लाची स्वप्ने काही क्षण विसरत 
कधी चोचलेची वाकडी वज्र चुकवायची.. 

त्र कधी टोमणेची 

आणि मग... 


उगाचच दोन पावले सरळ चालून 
अर्ध्यात कुठेतरी लपायचं..बसायचं 
मत्‌ शांत करायचं.. 

दोन-चार शब्द वाचायचं..लिहायचं.... 


४ 
अ. 


र 0, ४रक्षा' 


दैनंदिनी झालीये सर्व.. 

रोजचचं साला 

गाढवाने घोड्याच पांघरुन घेतल्यासारखं 
क्षणभंगुर तर क्षणभंगुर...असी.. 

रोजचचं साला 

मग आज पण करु की..आज तर संधी पण आहे 


ठरलच्‌ मग 
चला चला सुरुवात करुया.. 


अरेरे !! मुद्दयाच तर विचारलचं नाही..!! 
अरे बाबाती विषय काय आहे?.. 


च्यायला...आता?...जमेल?...कसं होणार ?.. 


तनवीर सिद्िकी 


व१११॥॥॥॥॥(--८०॥८॥५॥:॥॥११॥॥ 


| (का 


“छाप काटा” 


एका अडाण्याचा डाव 
त्याला शहाणेसे नांव 
राजा वजीरांची सोंगे 
सारा सोंगटी बनाव 


नाणे भिर भिर होई 
जीव तिरीमिरी होई 
डोके येवो वा शेपटी 
बळी बकरीचा जाई 


खेळ अजाण पिसाट 
लपंडावाचा रानात 
कायमचे हरवलो 

माणसांच्या जंगलात 


मन साई सुट्टयो म्हणे 
जीवघेणे बाळघेणे 
लगोौरीच्या चेंडूसाठी 
सुन्न बोटांचे तुटणे 


सुनिल सामंत - ठाणे 


1139॥1920॥॥|१9%/6€2१9 (6४॥१91।.00॥) 


षे (0,005; ] 


त 


७७ बुद्धीबळ ११ 


“सफेद-काळ्या चौकटीत तू एक-एक पाऊल पुढे जा' कुणी म्हणाले 
हुकूम त्याचा मानुन मीही डोळ्यांवरती झापड बांधुन पुढे तिघाले 


कुणी मुसंडी पुढे मारली चाल चालुनी तिरकी, दुडको, भलती सलती 
कुणी अचातक नियम तोडले, वचन मोडले, मार्ग सोडले, चढले वरती 


कुणी कुणाला कुठे दिले शह, कुणी कुणाची घरे हडपली कुण्या पटावर 
कधी न॒ झापड दूर करुन मी लक्ष घातले, काढले न॒ वा कधी अवाक्षर 


मुकाट माझी चाल चालले, एक एक पाऊल टाकले जपुन स्वतःला 
कुणी कातडीबचाव म्हणती, कुणी म्हणे स्वार्थी, मी पर्वा करु कशाला ९ 


किती विचारी, किती संयमी, स्थितप्रज्ञ मी, गुलामीतही तिवांत होते 
घडून गेली महाभारते, अधर्मयुद्धे किती तरी स्तब्ध, शांत होते 


चिडून सारे सन्य उधळले, कुणी कुणाचे शस्त्र ओढले, कुणी झिंगले 
अखेरचा तो तिर्णायक क्षण, बेसावध राजाला उडवुन मीच जिंकले ! 


क्रांति साडेकर - नागपुर 


९॥॥[५9061९3॥/(6४॥॥)1॥॥.0९0॥) 


2 ही. 


७, 


न... 


र 


“गोष्ट” रू क्क १ 


लहानपणी ऐकली असेलच सा-यांनी 
सिंहाची नी उंदराची गोष्ट... 
खोटी वाटत असेल आज.... 
पण तुम्ही कधी बुद्धिबळ खेळलाय ९? 
मात करायला काहीच नाही शिल्ल्क 
उंदराचे काही प्यादे आहेत फाक्त.. 
बाकी सब खल्लास... 
पण वाट काढत काढत 
सापडलाच शेवट तर... 
त्र... 
आपल्या मनावर 
शेवटचं घर... 
आपणच ठरवणार 
कोण उठणार.... 
एक जीव बदली करुन 
जिंकताही येऊ शकतो डाव 
प्यादी प्यादी असते 
वजीर वजीर !! 
तरीपण तिलाही असतेच चाल 
तीच असते ढाल... 
बड्याबड्यांची... 
म्हणूनच ही गोष्ट 
आजही आपण 
सांगत असतो आपल्या मुलांना 


2 > 
2. 


छोटी वाटताना... !! 


गजानन मुळे 


सहजची सुरु केला खेळ म्हणूनी 
का ओढला गेलो रीत म्हणूनी 


मग डावास प्रतिडाव माझाही 
शह काटशह झिंग तुसती 
कळलेच ताही कधी कसे 
जीवनच होऊन गेले सारीपाट 


जाता येता तडतात उंट घोडे प्यादी 
पदोपदी बदलतात इथे चाली 


जो तो फसवी ज्याला त्याला 
हर एक म्हणे मीच शह दिला 


कुणा वाटे चाल माझी ऐटीची 
उधळत जाई त्यास वाट जो आडवी 


त्र काही तो-यात तिरके भिडती 
मस्तवाल ती चितडत हिंडतो 
त्र कोणी सदेव घुसतो स्येर 
वाटेल तसे वाटेल तिकडे फिरावे 


खरे त्र कोणाच्या हातात काहीच तस्ते 
कारण आपण सारेच आहोत प्यादे 


(0,005; १ 
२० 


नाचवी तो सुञजधार पडद्याआड खरा 
बसला आहे मांडून पट दुतियेचा 
खेळवून गुंगवून करीसी चेकमेट, करीसी चेकमेट 


उमगले मग व्यर्थ हे लढणे 
घडत होते आजवर ते भ्रम नुसते 


जिच्या करिता म्हणूनी लावीला दाव 
पोरका टाकून उठली मला माझा डाव 


उधळला मग मी अधुरा तो डाव 
अन्‌ नवे मार्ग खुले हिरव्या पायघडीचे 


चॉकट ना उरली वा तियम राहीले 
खेळ खेळातच गुंढाळीला 

जीवनी मुक्त श्वास भरीला 
बुद्धीबळ असे कोडे उकलाया 

ना कौ कोड्यातूनी कोडे विणायला 


प्यादे प्यादे साधेल बुद्धी भेद 
सुत्रधार ही होईल चेकमेट, होईल चेकमेट 


मंगेश मेढी - तळेगांव दाभाडे 


॥॥११॥१४९९५॥॥॥१९०५॥॥2 (6 ४॥॥१1॥.९010 


“तुझ जिंकण” र (का 


11) 


| २१९ 
शुभ्र स्वप्न शि |... क 
काळोख्या रात्री *. ___" 
हलक्या पावलांनी चालू लागतात 
तू जिथल्या तिथे...तिथेच राहून 
सारे चुरगळून टाकतौस. 
मी ही विचार करुन थकलेली 
प्रवाहात वाहत जात जात 
खुप काही मागे सोडून आलेली 


नेटक्या चाली करुन्‌ 
तू उधळून टाकलेला कालचा डाव 
मी कसाबसा सावरलाय. 
सावल्यांसोबत खेळत खेळत 
ठेचाळलेल्या माझ्या मनाला 
पुन्हा ओढ तुझ्या गतीची.... 
कित्येक रात्री 
अशाच काढल्यात मी 
मूकपणे 
तूला जिकताना पाहत.... 


चैताली म्हापसेकर - मुंबई 


0॥931[0॥.5५900(02॥1311.00॥) 


णि 


र्ट का 
॥1 ९२ 


“गोडषी” 


पटावर एक राणी.. आणि सेवा 
तिच्या आजुबाजुला सगळी प्यादी 
आठ घरांतली तिची भूमी 
बाकी सगळी फुकट आबादी 


मुकुटाचे काटे..थांबवलेल्या चाली 
अजब कारभार कायदे-तियमांचा 
काळ्या पांढ-यात विभागलेला 
श्वास सुद्धा इथे कलमांचा 


इर्षूची तरीही दाद द्यावी 
चेकमेट होईस्तोवर लढू पाहतात 
सेनेची निष्ठा की पाबंदी राणीची 
शेवटीही कोंडाळ करुन राहतात 


कितीही अडकवून ठेवली तिला 
व्ह्यायचं तेच तरीही होतं 
कुठलातरी येतोच एक काळजावर वार 
अन पाऊल भलतीकडेच जातं 


शह बसता सा-या नियमांना 
शेवटी असंही होईलच होईल 
कौणीतरी शिपाई राजबिंडा 
तिचाही जीव घेऊतच जाईल 


संहिता हिस्वनकर - औरंगाबाद 


५93 (3.015//9॥111९3॥(6082113॥.0010) 


“सारीपाट” 


सोळा शंंगार करुन, 
हलक्याच पावलानं माप ओलांडून, 
चौसष्ठ दालनात प्रवेश केला. 


मत थरारलं ! 
श्वेतांबरा की कृष्णा ? मी कोण ? 
समोर दिसतय ते सत्य की आभास ? 


एक आवाज दुमदुमला.... लढ ! 


जिंकायचे असेल त्री वा नसेल त्री...लढ ! 


का लढू ? कशासाठी ? कोणासाठी ? 
मनात विचारांचे आढे वेढे, 
नवखी मी, पाऊल पडले नकळत पुढे. 
एकच गदारोळ सुरु झाला 
हल्ला हल्ला गलका झाला 


मागे वळुन पाहिले, 

सारे दरवाजे बंद ! 

का प्राफाा 

मी सत्य असत्याच्या पटावर 

जुनाच डाव नव्याने सुरु 

अग्निवेदि वरचा मंत्र घोष नितादु लागला, 
“कार्येष्‌ मंञज्रि करणेशु दासी...” 

शंगाराचे शस्त्र केले, 


क क्क 
ह ९३ 
| शक. 


1) 


शिल राखून वार केले 

कधी कधी सरळ चाल 

त्र कधी अश्वारुढ वाटचाल 
कधी गजगामिनी 

त्र कधी अतुगामिनी 


सपासप वार, 

मरणालाही आतंदाची किनार ! 

मनात सलणारा जुना घाव, 

एक चाल हारल्यावरही, जिंकल्याचा आव ! 


झुंजत गेले, लढत गेले 
सारे संपवून, जुन्या शल्याचे दमन केले...! 


मुक्ता पाठक शर्मा - सिंगापूर 


0७५_॥)७((१(6%/9॥1100.९00.10 


र ९, ७४(/भरक्षमा 
“डाव” र 1) 


| १४ 
हि त. 


आणल्या सांगट्या त्यां 

पट ही घातला जरा नेटातं 

केली मांडामांड डावाची 

लहर त्याला आली खेळायची....! 


कोण मिळेल प्रतिस्पर्धी ? 


हसले मी.... 
मीच समोर दिसले बापडी मवात माझ्या 
डाव ही मांडला खुबीनं कसं सांगू आता त्याला ? 


मला म्हणाला खेळ सबुरीतनं....! 


“त्‌ तर राजा डावच जिंकलास? 
चाल....त्याची नेहमीच वाकडी र 


मी ही नव्हते.. कच्ची खिलाडी “मी तर, जिंकले खेळ सारा....! 
तो खेळतच राहिला ण्यात सुख असतं 
खेळ ह्र सुख असतं.... 


मात्र माझाच झाला....! पाहून तुला जिकताता...... 


डाव १9 


“डाव ....असाच हा, 

खेळायचा असतो 

खेळातला असो, वा जीवनातला.... 
पदोपदी मी हरायचं असतं, 
हाना 

आणि माझ्या त्या... 
“अबोल-प्रेमासाठी ..... ! 


“डाव' तो हरणार कसा ? 
त्यानं तो सहज जिकला 

नव्हे त्याच्या जिकण्यासाठी 
मीच....डाव हातचा सोौडला....! 


प्रशंसेची हाव त्याला 
गेला सांगत जगाला.... 
म्हणे डाव जिंकला 
हरवलं आजही तिला 


मनिषा नाईक (माऊ) - पुणे 
॥२॥-:॥-॥२-९)॥४-॥१११५१॥ 
॥॥॥॥-॥॥.९॥१॥-॥॥४११॥ 


७७ चेकमेट ११ 


मी सरळपणाने साधाच प्रस्ताव मांडला 
आणि तू नेहमीच्या बेमुर्वतखोरपणे 
काणाडीळा करुन तिघून गेलास 
समजलास, जिंकलीस खेळी 

“येईल झक्कत मागे मागे...” 

मी फक्त हसले, स्वतःशीच 


तू बेफिकीरपणे फेकलीस कविता, 
मी “छान आहे” म्हटलं, 

भरभरुन स्तुतीचे रकाने लिहीले.... 
समजलास, भुलली.... 

“जाईल कुठे? गाठ माझ्याशी आहे” 
मी पुन्हा....हसलेच फक्त. 


तू तर माहीर बुद्धिबळात्‌ 

गर्वात दिसलेच नाही तुला 

छोटेसे माझे प्यादे..... 

राणीचा वेध घेत “चेक” म्हणालास, 

इवलसं माझं प्याद पुढे सरसावलं....' चेक-मेट” 
तू नाही हसलास....ताहीच हसलास. 


र (९, ७9४८७ 


९! १९५ 
ी, शक-. 


छोट्या छोट्या गोष्टींत असते रे 
जीवनातली सगळी गम्म्त... 

नाही उमगले तुला कधीच ! 

सतत अट्टाहास....स्पर्धेचा, स्वतःला सिद्ध 
करण्याचा.... 


देत राहिलास शह...... 
माझ्या साध्या कृतींना काटशह मातत.... 


आणि वतिघूनच गेलास...डावातून, आयुष्यातून 
हाच तुझा चेक-मेट होता, की “त्या चा ? .... 
माझ्या हसण्यावरचा ?? 

मी तरीही नाही सोडलाय बघ डाव.... 

हे माझं डोळ्यात पाणी येईस्तोवर खळाळतं 


चेक-मेट.....अंतिम !! 


प्रभा प्रभुदेसाई - चेन्नई 


०६-॥१॥-१११८॥५॥॥:॥॥११॥ 


७. 


शि 
>. 


8 


त. 


र (९, (क्या 
ब 
“डाव चालुच रहायला हवा” श्‌ शु 
(अ... 
बुद्धिबळाचा डाव खेळताना 
मी चेक-मेट दिला 
हसलो खुषीत मिशीतल्या मिशीत 
ती म्हणाली 


असा संपवू नये डाव राजा 
डाव चालुच रहायला हवा 
चालु रहायला हवा 
आणि शांतपणे मेलेल्या राजाचा मुडदा उचलून 
तिने पुन्हा पटावर उभा केला 


अहं ब्रह्मास्मि 


नि रड. बॅटलफिल्ड ११ - (, 
लेटर फ्रॉम बॅटलफिल्ड ७८ 
इकडे सगळं ठिक चाल्लयं क्‌संय कि.. व्हा 9७; 
अगदी इमाने इतबारे त्यांच्या चाली रिती वेगळ्या ॥। 
एकच राहु दे ध्यानी कि, अत वेगळ्या आपल्या... शै ..... विकी 
कधी धवल. अडकु नवहे आपल्या सोडल्या “घरा कडे र आळ 
अडीच पावली माघारी फिरणं-तियमबाह्य 


11) 


कधी कातळ निघतांना खुंटिवरचे कपडे 

असा फिरत जा.. प खुटेवरचे कपडे 

देवाला कसं कायम देव्हा-यात ठेवलं कुंकवाचे करंडे 

तर पितळ काळं पडतं गाठोड्यात बांधुन सोडायचं घर) 

आणि 

कायम ताम्हणातल्या पाण्यावर ठेवलं माफ -- त्यांच्या तिरप्या चाली - माफ 
त्र शेवाळ धरतं ी 

१, कबुल -- त्यांच्या उलट्या चाली -- कबुल 

म्हणून माव्य - त्यांची घरबदलीही - मात्य 

ह यवन स्वप्नात अडकु नको मंजूर -- त्यांची अडीज पावली - मंजूर 

कधी धवल 

कधी कातळ पण एक ठेव ध्यावी 

असा फिरत जा.. “ते! 

बरं इकडे इमाने इतबारे चाल्लयं ठिक कोणत्याही कर्माच्या टोकाला पोहचुनही 

पण एक्‌ ठेव ध्यानी राहतात - “तेच 


एकाच लाकडातुन बनलेलो असतो रे न 
सगळेच आपण 

नया. 9 व्र रंधा | क्‌मी उ कर्म टोकावर वर पोचली की 
फक्त “त्यांच्या/वर रंधा कमी गापली कर्म टोकावर पोचली कौ 


0 3 आपलंही सगळ्ळं.... 
म्हणून त्यांच्या 'उंच्या' जास्त 


अन्‌ रंधा आपल्यावर जास्त 
म्हणून आपण कमी माफ, 
म्हणून आपण क॒ कवल, 
काळजी वको, ठिकच आहे म्हणा इकडे मान्य, 
पण ठेव ध्यावी मंजुर 
की सेवा, म्हणून 
नानपाणत चुळ, एकाच स्वप्नात अडकु नको 
संत्याशागत त्याग कधी धवल 
हे ट्‌कु यावर _ लिहुन ठेवलंय र क्‌ धवल 
आपल्या तापल्या टक- हुन ठेवलंय कधी कातळ 


लर असा 
फिरत जा.... 


प्राजक्त देशमुख -- नाशिक 


096९5॥0॥1७॥(९॥.७॥०|(682॥191।॥.0९0॥) 


बि ९ 
>... 


नेटाक्षरीचा हा अंक तुम्हाळा कसा वाटळा ? एकूणच हा उपक्रम तुम्हाळा आवडळा का 2 मग तुम्हाळा ई 
साहित्य प्रतिष्ानबद्दळ जाणून घ्यायळा नकीच आवडेल. 


२००८ मध्ये स्थापन झाळेल्या ई साहित्य प्रतिष्ठानने आजवर.आपल्या वाचकांना जवळ जवळ दोनशे 
दर्जेदार मराठी ई पुस्तके / ई नियतकालिके विनामूल्ये«दिळी आहेत. मोरया, मीरा, कृष्णा, गुरुदेव 
रविंद्रनाथ, स्वा. विवेकानंद, विदा करंदिकर, ना धों महानोर, ग्रेस ,आ्नारायण सुर्वे, ळोकमॉन्य टिळक, 
छत्रपती शिवाजी महाराज असे एकाहून एक सरस विषय आम्ही घेतळे. सुमारे चारशे नवीन 
साहित्यिकांना या व्यासपीठावरून सादर केळे. आमचा प्रत्येक अंक, आमचे प्रत्येक पुस्तक ई मेळच्या 
माध्यमातून साधारणतः सव्वाळाख-मरांठी वाचकापर्यंत जातो. जगभरात पसरळेल्या पण मनाने 
महाराष्ट्रातच असणार्या प्रत्येक वाचकापर्यंत जाण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आम्ही इंटरनेटवर मराठी 
भाषेतीळ साहित्य ळोकप्रिय करण्याची चळवळ हिरिरीने पुढे नेळी. प्रेम आणि सौंदर्याबरोबरच विद्यार्थी 
आणि शेतकर्यांच्या आत्महत्या, दहशतवाद, प्रेमभंगातून येणारी निराशा, बाळमजूर अशा ज्वळंत 
विषयावरंचं साहित्य माडळं. विनोदाळा वाहिळेळं ई श्टापे देऊन हसवळं. ळहान मुळंसाठी बालनेटाक्षरीची 
निर्मिती केळी. शास्त्रीय संगीताची समज तरुणांत वाटण्यासाठी संगीत कानसेनचे ई वर्ग चाळवळे. नव्या 
कवींसाठी एक भक्कम व्यासपीठ म्हणजे नेटाक्षरी चाळवळे. नवीन साहित्यिकांचा शोध घेण्यासाठी अक्षर 
अंकुरची मोहीम चाळवळी. तर महाराष्ट्रातल्या किल्ल्यांची माहिती देणार्या पुस्तिकाच्यां*दुर्ग दुर्गट भारी” 
या मालिकेद्वारे महाराष्ट्रातल्यांच नव्हे तर जगभयेतवल्या मराठी मंडळींना मराठमोळ्या इतिहासाची 

उभारी दिळी. लक्करच आमचा ई-यत्ता हाःज्ञानवेध घेणारा उपक्रम सुरू होईळ. मराठीचं वैभव जे ज्ञानदेव 
तुकाराम. अशा संताच्या पुस्तिकांची एक मालिका आपल्या भेटीळा येते आहे. केवळ कविताच नव्हे तर 
कथा कादंबर्या आणि गंभीर विषयावरची पुस्तकेही आपल्याळा इथे मिळतीळ. तर तरुणांमध्ये नव्या 
जगाळा सामोरं जाण्याची हिंमत जागवणारं “उनाड” आपल्या भेटीळा आळं. तुम्हाळा हे ई अंक आवडळे 
तर आपल्या मित्रंना फॉर्वर्ड करा. तुमचे अभिप्राय कळवत रहा. 


वरील सर्व ई-पुस्तके विनामुल्य मिळण्यासाठी सुचना, अभिप्राय किवा स्वतःचे साहित्य 
पाठविण्याकरिता संपर्क : 
€$१॥1/(७४श11१11.00॥ 


नेटाक्षरीचे अंक नियमीत मिळण्यासाठी सुचना, अभिप्राय किवा स्वतःचे साहित्य 
पाठविण्याकरिता संपर्क : 


11९175 वा'९९(0ए१ााव11.0001 


सर्व प्रकशने येथे उप्लब्ध: 
४४५/५४.९५3॥%.00॥) -. 
फेसबुक फंन पेज : 

७-५: ०००) अ५०1॥॥॥६---1॥1 १ 

फेसबुकवरील ग्रुप्स : 
५७/५/५४.306९1000(९.00॥1/2॥/0५॥७०५/॥९१४५०१॥|१॥.९५१॥४ 


७/५/५४.)306९1000(९.00॥1/2९॥/0५॥७५/॥९०११७४४१.॥॥११(॥ <<. 


फेसबुकवर नेटाक्षरीसाठी येथे कविता देणे : 
५७४५/५४.306९1000(९.00॥1/2९॥/0०५७५/४०१0॥%४ 


हा अंक विनामूल्य मिळण्यासाठी , 
आपले साहित्य पाठविण्यासाठी, 
सूचना, अभिप्राय, प्रतिक्रियांसाठी, 


॥€९[(31९५113/60९(6४2॥1311.00॥1 


ई-साहित्य प्रतिष्ठानची सर्व प्रकाशने विनामूल्य मिळण्यासाठी : 


€९५१4॥४(62॥131॥.0001) कण्या 


ई-साहित्य प्रतिष्ठानच्या 
२०० प्रकाशनांचा 
अमुल्य संग्रह आता एका 


([) मध्ये उपलब्ध ...... 


